RNI No. MAHBIL /2009/37831 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-न 


वर्ष ८, अंक १५४] बुधवार, डिसेंबर १४, २०२२/ अग्रहायण २३, शके १९४४ [gs 3, किंमत: रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४६८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२२. 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८. 


क्रमांक मुद्रांक-२०२१/यु.ओ.आर. क्रमांक २५ /प्र.क्र.२९५ /म-१( धोरण ).--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र मुद्रांक 

शुल्क अधिनियम (१९५८ चा ६०) याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढलेल्या 
शासन आदेश, महसूल व वन विभाग, क्रमांक मुद्रांक- २०२१/ यु.ओ.आर. क्रमांक २५ /प्र.क्र.२९५/म-१( धोरण ), दिनांक १ नोव्हेंबर, 
२०२१(यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त आदेश” असा केला आहे) अन्वये, त्यास जनहितार्थ तसे करणे आवश्यक असल्याची खात्री 
पटल्यामुळे “ऑक्सीजन स्वावलंबन अभियान” यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या घटकांच्या व प्रकल्पांच्या पात्र प्रवर्गाच्या बाबतीत, उक्त 
आदेशासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (४) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संलेखांवर, उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची-एक 
च्या विविध अनुच्छेदांखाली आकारण्यायोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क, दिनांक १ एप्रिल, २०२१ रोजी सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक 
३१ मार्च, २०२३ रोजी संपणाऱ्या(दोन्ही दिवस धरून) कालावधीसाठी किंवा हे अभियान सुरू असेपर्यंत, त्याच्या संबंधित गुंतवणूक 
कालावधीसाठी त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या शतींना अधीन राहून, तिच्या स्तंभ (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मर्यादेत, माफ केले आहे; 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, ऑक्सिजन ती उत्पादन ब भरणा युनिटांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याच्या 


दृष्टीने, शासन पूरकपत्र, उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग, क्रमांक. साप्रोयो २०२१/प्र.क्र.८२ /उद्योग-८, दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२२ 
अन्वये शासन निर्णय क्रमांक.साप्रोयो २०२१ /प्र.क्र.८२/उद्योग-८, दिनांक २१ मे,२०२१ यामध्ये सुधारणा केली आहे; 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम (१९५८चा ६०) याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) BR प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा, आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, उक्त प्रयोजनासाठी, 
जनहितार्थ तसे करणे आवश्यक असल्याची त्याची खात्री पटल्यामुळे, उक्त आदेशामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :-- 
(१) 
भाग चार-ब-४६८--१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, डिसेंबर १४, २०२२/अग्रहायण २३, शके श्र्ड्ड 
उक्त आदेशामधील, अनुसूचीतील, स्तंभ (२) मधील “साठवण व सिलेंडर भरणा सुविधेसह” या मजकुराऐवजी, 
“साठवण व सिलेंडर भरणा सुविधा, कोष्ठासह संयंत्र व यंत्रसामग्री, द्रवरूप वैद्यकीय ऑक्सीजनची वाहतूक करणारे टँकर्स, 
ऑक्सीजन भरण्याचे व पुनर्भरण करण्याचे सिलेंडर, ऑक्सीजनचे उत्पादन करणारे सयंत्र, सिलेंडर क्रायोजेनिक साठवण 
टाक्‍या व क्रायोजेनिकची वाहतूक करणारे टँकर्स यासह सिलेंडर उत्पादन यासहित” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


श्रीधर डुबे पाटील, 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, डिसेंबर १९४, २०२२/अग्रहायण २३, शके श्र्ड्ड 3 
REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 15th December 2022. 


Order 


MAHARASHTRA STAMP ACT. 


No.Mudrank-2021/U.0.R.No.25/C.R.295/M-1(Policy).—Whereas the Government of Maharashtra 
has vide Government Order, Revenue and Forests Department, No.Mudrank-2021/U.0.R.No.25/C.R. 
295/M-1(Policy), dated the 1st November 2021 ( hereinafter referred to as “the said Order”), issued 
in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 
1958), being satisfied that it is necessary so to do in the public interest, remitted the stamp duty to 
the extent as specified in column (3) of the Schedule appended to the said Order, chargeable under the 
various Articles of the Schedule-I appended to the said Act, on the instruments specified in column 
(4) thereof, in respect of the eligible category of units or projects specified in the “Mission Oxygen 
Swavalamban”, for the period starting from the 1st April 2021 and ending on the 31st March 2023 
(inclusive of both days) or for the currency of Mission, for their respective investment period, subject 
to the conditions specified therein; 


And Whereas, the Government of Maharashtra has vide Government Supplementary Letter, 
Industries, Energy and Labour Department, No. Saproyo 2021/C.R.82/IND-8, dated the 2nd February 
2022, amended the Government Resolution No. Saproyo 2021/C.R.82/IND-8, dated the 21st May 2021 
with a view to modify the guidelines for Oxygen manufacturing and filling units; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Maharashtra 
Stamp Act (LX of 1958), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra, being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby, for the 
aforesaid purposes, amends the said Order, as follows, namely :— 


In the said Order, in Schedule, in column (2) after the words and brackets “ Cylinder 
Filing Facility (LMO) ”, the words, “ Plant and Machinery including Manifold, LMO Transport 
Tankers, Cylinders for Oxygen filling and Refilling, Oxygen Plant Manufacturing, Cylinder 
Manufacturing including Cylinder, Cryogenic Storage Tanks and Cryogenic Transport Tankers” 
shall be inserted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SHRIDHAR DUBE PATIL, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


